वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार 
योजनेंतर्गत बुलडाणा जिल्ह्यातील पूर्ण 
झालेल्या कामांना निधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांकः तांसुयो-२०२२/प्र.क्र.०५ (भाग-२)/योजना-१ 
नवीन प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०५ जानेवारी, २०२४. 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, क्रमांक: तांसुयो-२०२२/प्र.क्र.२४/योजना-१, 
दि.१४.०३.२०२२. 
२) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, क्रमांक: तांसुयो-२०२२/प्र.क्र.०५/योजना-१, 
दि.३१.०३.२०२२. 
३) सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, बुलडाणा यांचे क्रमांक १९७७, दिनांक १२.०५.२०२३ चे पत्र. 
ज्ञापन :- 
वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजनेंतर्गत संदर्भ क्रमांक १ येथील दिनांक १४.०३.२०२२ 
च्या शासन निर्णयान्वये बुलडाणा जिल्ह्यातील रु.१७३.०० लक्ष रक्कमेच्या ३५ कामांना आणि संदर्भ 
क्रमांक २ येथील दिनांक ३१.०३.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये रु.२७३.०० लक्ष रक्कमेच्या ३५ कामांना 
अज्ञा एकूण ७० कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदरहू कामांसाठी अनुक्रमे रु.१०.०० 
लक्ष व रु.२५.०० लक्ष असा एकूण ३५.०० लक्ष निधी वितरीत करण्यात आला असून उर्वरित निधी 
कामांच्या पुर्ततेनुसार व निधीच्या उपलब्धतेनुसार देण्यात येणार आहे. 


2. उपरोक्‍त नमूद केल्यानुसार एकूण ७० कामांपैकी पुर्ण झालेल्या ९ कामांना निधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्रमांक ३ अन्वये शासनास प्राप्त झाला आहे. सदरहू प्रस्तावाच्या अनुषंगाने 
खालील नमूद पुर्ण झालेल्या ९ कामांना रु.८०,००,०००/- (अक्षरी रुपये ऐंशी लक्ष फक्त) इतका निधी वितरीत 
करण्यास या ज्ञापनाद्वारे शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे :- 


(रु.लक्षमध्ये) 

अ. | शा. नि. दिनांक व| तालुका । ग्रामपंचायत तांडा/वस्ती कामाचे स्वरुप कामाची | वितरीत 

क्र. अ.क्र. किंमत ।करावयाचा 

निधी 

१ ३१.०३.२०२२ | लोणार पांग्रा डोळे । संभाजी नगर पेव्हर ब्लॉक रस्ता १०.०० १०.०० 
(२५) 

२ ३१.०३.२०२२ | लोणार पांग्रा डोळे । बजरंग नगर सिमेंट रस्ता १०.०० १०.०० 
(२६) 

३ ३१.०३.२०२२ | लोणार पांग्रा डोळे । सैलानी नगर सोलर हायमास्ट १०.०० १०.०० 
(२७) 

४ ३१.०३.२०२२ | लोणार येवती भगवानबाबा नगर | सिमेंट रस्ता ५.०० ५.०० 
(३०) 


शासन ज्ञापन क्रमांकः तांसुयो-२०२२/प्र.क्र.०५/योजना-१ (भाग-२) 


अ. | शा. नि. दिनांक व| तालुका । ग्रामपंचायत तांडा/वस्ती कामाचे स्वरुप कामाची । वितरीत 
क्र अ.क्र. किंमत ।करावयाचा 
निधी 
५ | ३१.०३.२०२२ | लोणार येवती गोपीनाथ नगर । सिमेंट रस्ता ५.०० ५.०० 
(३१) 
& 39.03.2022 | लोणार पहुर खटकेश्वर नगर | सिमेट रस्ता १०.०० १०.०० 
(३२) 
७ | ३१.०३.२०२२ | लोणार | सुलतानपुर | सेवालाल नगर | सिमेंट रस्ता १०.०० | १०.०० 
(३४) 
८ | 39.03.2022 | लोणार | सुलतानपुर | खटकेश्वर नगर | सिमेंट रस्ता १०.०० | १०.०० 
(३५) 
९ १४.०३.२०२२ | लोणार | वझर आघाव | विठ्ठल नगर सिमेट रस्ता १०.०० | १०.०० 
(२१) 
एकूण ८०.०० ८०.०० 
a, सदर निधी वितरीत करण्यासाठी उपसचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय मुंबई 


यांना “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून तसेच सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, बुलडाणा यांना “आहरण व 
संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, सदरहू निधी कोषागारातून आहरित 
करण्यासाठी सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, बुलडाणा यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


४. सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, बुलडाणा यांनी वरील निधी वितरीत करण्यापुर्वी संदर्भाधिन 
शासन निर्णयातील अटी व शातींची पुर्तता होत असल्याची खातरजमा करावी. 


प. यावरील खर्च “मागणी क्र.झेडजी-३, २२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग 
व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, ८०-सर्वसाधारण, १०२-स्वयंसेवी संस्थांना मदत, (०२) तांडा वस्ती सुधार 
योजना,(०२)(०१) विजाभज आणि विमाप्र यांच्यासाठी तांडा वस्ती सुधार योजना (कार्यक्रम), ३१-सहाय्यक 
अनुदान (वेतनेतर) (दत्तमत) (२२२५ एफ ०५८)” या लेखाशिर्षांतर्गत २०२३-२४ या वर्षात उपलब्ध आर्थिक 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


Gs सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२४०१०५११५००८९३३४ असा आहे. सदरहू ज्ञापन डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
५ U ५ H A N गृ S H RI R A N G खर a rrr 


5.4.20=2121bd11b9a537ffee960f52794a0a1 2449692545 17ad088cf267 eaedf9b53f2, 
postalCode=400032, 


KUMBHAR Talore ooo” 
(सु. श्री. कुंभार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः तांसुयो-२०२२/प्र.क्र.०५/योजना-१ (भाग-२) 


३. जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, वसंतराव नाईक तांडा/वस्ती सुधार योजना, बुलडाणा. 
४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बुलडाणा. 

५. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 

६. महालेखापाल महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर. 
७. उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण (प्रादेशिक) विभाग, अमरावती. 

८. सहायक आयुक्‍त, समाज कल्याण / सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, बुलडाणा. 
९. जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, बुलडाणा. 

१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलडाणा. 

११. लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा व निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१२. उप सचिव (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. उप सचिव (का-१४१३) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. उप सचिव (व्यय-१४) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. निवडनस्ती (योजना-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


